RNI No.MAHBIL / 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - क 


वर्ष १, अंक २९ ] 


गुरुवार , ऑगस्ट ६ , २०१५ / श्रावण १५ , शके १ ९३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ५५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त 

इतर 

वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषद 
२३५ , पेनिन्सुला हाऊस , ३ रा मजला, डी . एन . रोड, फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१, दिनांक २७ जुलै २०१५ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ 

क्र . एमसीएच / आस्था / २०१५ / ९९ ३६. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९ ६१ ( सन १९ ६१ चा महा. २८ ) च्या कलम ३ 
अनुसार स्थापन करण्यात आलेली महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषद ही महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ ( सन २०१५ चा महा. अध्या. ५ ) च्या 
कलम २ च्या खंड ( ठ ) च्या उप खंड ( ख )( दोन ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे सार्वजनिक प्राधिकरण आहे ; 


त्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाच्या कलम ३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करत महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषद, याद्वारे, 
तिच्याकडून पात्र व्यक्तींना पुरविण्यात येणाऱ्या लोकसेवा, त्या पुरविण्यासाठी नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी आणि प्रथम व द्वितीय अपील 
प्राधिकारी, यासोबत जोडलेल्या परिशिष्टात विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे या अध्यादेशाच्या प्रयोजनांसाठी अधिसूचित करीत आहे. 


~ 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


लोकसेवा 


नियत कालमर्यादा 


प्रथम अपील 


पदनिर्देशित 
अधिकारी 
( ४ ) 


प्राधिकारी 


द्वितीय अपील 
प्राधिकारी 
( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


४५ दिवस 


मुख्य 

लिपिक 


उप प्रबंधक 


प्रबंधक 


महाराष्ट्रात प्राप्त केलेल्या 
मान्यताप्राप्त अर्हतांच्या 
बाबतीत नोंदणी प्रमाणपत्र देणे . 


भाग चार - क - ५५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क, ऑगस्ट ६, २०१५ / श्रावण १५ , शके १९ ३७ 


परिशिष्ट - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


२ 


४५ दिवस 


मुख्य 

लिपिक 


उप प्रबंधक 


प्रबंधक 


३० दिवस 


मुख्य 

लिपिक 


w 


उप प्रबंधक 


प्रबंधक 


४ 


मुख्य 

लिपिक 


उप प्रबंधक 


प्रबंधक 


५ 


प्रबंधक 


३० दिवस 
१५ दिवस 
३० दिवस 
१५ दिवस 


मुख्य लिपिक 
मुख्य लिपिक 


उप प्रबंधक 
उप प्रबंधक 
उप प्रबंधक 


प्रबंधक 


७ 


मुख्य 

लिपिक 


प्रबंधक 


८ 


उप प्रबंधक 


प्रबंधक 


१५ दिवस 
६० दिवस 


मुख्य 

लिपिक 
मुख्य 

लिपिक 


९ 


उप प्रबंधक 


प्रबंधक 


महाराष्ट्राखेरीज इतर राज्यांमधून 
प्राप्त केलेल्या मान्यताप्राप्त 
अर्हतांच्या बाबतीत नोंदणी 
प्रमाणपत्र देणे ( सर्व संबंधित 
प्राधिकरणांकडून अर्जदाराच्या 
कागदपत्रांचे अधिप्रमाणन 
मिळाल्यावर ). 
तात्पुरती नोंदणी याचे प्रमाणपत्र 

देणे. 
नोंदणीचे नवीकरण 
ओळखपत्र देणे 
उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे 
त्यावेळच्या मंडळाने दिलेल्या नोंदणी 
प्रमाणपत्राच्या ऐवजी परिषदेचे 
नोंदणी प्रमाणपत्र देणे . 
ना - हरकत प्रमाणपत्र देणे 
महाराष्ट्राखेरीज अन्य राज्यांमध्ये 
नोंदणीकृत असलेल्या व्यवसायींचे 
दस्तऐवज अधिप्रमाणित करून देणे . 
पदविका किंवा त्याची दुसरी प्रत देणे 
नावात बदल केल्याचे प्रमाणपत्र देणे 
गुणपत्रिका देणे 
पत्त्यात बदल केल्याचे पत्र देणे 
प्रतिलेख देणे 
गुड 

स्टॅन्डिंग प्रमाणपत्र देणे . 
अतिरिक्त अर्हतेची नोंद घेण्यासंबंधी 
प्रमाणपत्र देणे . 
महाराष्ट्राखेरीज इतर राज्यांमधून 
प्राप्त केलेल्या मान्यताप्राप्त 
अतिरिक्त अर्हतांच्या बाबतीत 
नोंदणी प्रमाणपत्र देणे ( सर्व संबंधित 
प्राधिकरणांकडून अर्जदाराच्या 
कागदपत्रांचे अधिप्रमाणन 
मिळाल्यावर ). 


१० 


मुख्य 

लिपिक 


११ 


मुख्य लिपिक 


१२ 


मुख्य 

लिपिक 


१३ 


३० दिवस 
३० दिवस 
३० दिवस 
३० दिवस 
१५ दिवस 
१५ दिवस 
३० दिवस 


मुख्य लिपिक 


उप प्रबंधक 
उप प्रबंधक 
उप प्रबंधक 
उप प्रबंधक 
उप प्रबंधक 
उप प्रबंधक 
उप प्रबंधक 


प्रबंधक 
प्रबंधक 
प्रबंधक 
प्रबंधक 
प्रबंधक 
प्रबंधक 
प्रबंधक 


१४ 


मुख्य 

लिपिक 


१५ 


मुख्य लिपिक 


१६ 


मुख्य 

लिपिक 


१७ 


३० दिवस 


मुख्य 

लिपिक 


उप प्रबंधक 


प्रबंधक 


. 


दिलीप साहेबराव भुयार, 

प्रबंधक , 
महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषद. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


